विधि व न्याय विभाग, नागपूर 
कार्यालयाकरिता प्रिंटर्स खरेदी करण्याच्या 
रु.४३,३४४/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक - २०२३/प्र.क्र.५६/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- 9) विधि व न्याय विभाग,नागपूर यांचे पत्र क्र. इएसटी २०२२/प्र. क्र. १३१/२०२२/९४८, 
दिनांक २५.०७.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
विधि व न्याय विभाग,नागपूर कार्यालयासाठी प्रिंटर्स खरेदीकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये 
प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार सदर कार्यालयास SIS specifications War) प्रिंटर्स खरेदी प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विधि व न्याय विभाग, नागपूर कार्यालयाकरिता प्रिंटर्स खरेदी करण्याच्या रु. ४३,३४४/- 
(अक्षरी रु. त्रेचाळीस हजार तीनशे चौव्वेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रिंटर्स खरेदीचा तप्ञील खालीलप्रमाणे असून त्याबाबतची विनिर्दिष्ट (508910) 
Annexure सोबतच्या विवरणपत्रानुसार आहेत:- 


अ. क्र. संगणक सामुग्री नग प्रती नग किंमत एकूण रक्कम 
1. प्रिंटर 3 14,448/- 43,344/- 
एकूण खर्च 43,344/- 
३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने 
करण्यात यावी. 

४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, 2042 सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधि व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
लेखाशिर्षाखाली “१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०२३/प्र.क्र.५६/का. ७ 


प. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या झासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ Helles अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१३०६३२३११२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N A N D K| S H | O R Onion GOVERENT OF MARAT usLAW AND 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf31 1b73f55b93d66802f7572a95024328 
e2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B 
LA [_ [_ U | M O R F 82A0B40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU 
0१६ 


Date: 2023.11.06 13:07:21 +05'30' 


= 


(नंदकिशोर ल. AR) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 

१. सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, प्रशासकीय इमारत क्र.१, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, [EAT वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०, 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUS हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०, 

१०. लेखा कोषागार कार्यालय, नागपूर, 
११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०२३/प्र.क्र.५६/का. ७ 


शासन निर्णय क्र. संगणक-२०२३/प्र.क्र.५६/का.७ 
दिनांक:-६ नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
विनिर्दिष्ट (5606०0०) ) Annexure A ific ) Annexure A 


Printer 
Parameters Minimum Specifications 
Print Technology Laser/Inkjet 
Type of printing Mono 
paper size A4 


Print Speed per minute as per ISO/IEC 24734 
in (A4) Size-Mono 


Minimum 20 


Duplexing feature Yes 

Wireless connectivity No 

Number of Main Paper Trays 1 

Bypass tray facilities Yes 

ON SITE OEM WARRANTY (YEARS) 3/5 year 
Resolution (Dpi) Minimum 1200x1200 dpi 
Duplex Print Speed (IPM) 18 

Network connectivity Yes 
NETWORK INTERFACE, IF AVAILABLE Ethernet 10/100 
If Yes, Type of Wireless Connectivity No 

USB Port Yes 

Each Main paper Tray Capacity Minimum 250 


Yield of the cartridge/Ink 

Tank/Ink pack supplied with Printer (per set)- 
black Yield of the cartridge/Ink Tank/Ink pack 
supplied with Machine as per ISO/IEC: 
19752/2004 (E) for Black (Number of Prints) 


Minimum 1000 


DUTY CYCLE/MONTH (NO OF PRINTS) Minimum 2000 
BIS REGISTRATION UNDER CRS OF Yes 

MEITY 

Other Certifications Available ROHS 


Warranty 


3/5 years onsite 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


